शासकीय अधिकारी / कर्मचा-यांना 
विधि सहाय्य पुरविणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक-न्यायप्र-२०१९/प्र.क्र.१०६/१९/प्रशा-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : ०६ जुले, २०२० 


वाचा :- 
१) विधि व न्याय विभाग, शासन परिपत्रक क्र.- संकीर्ण-२०११/९३३६/ई-शाखा, 
दि.२०.१२.२०११ 
२) विधि व न्याय विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक - ११९६/संकीर्ण/ई, 
दि.१८.०७.२०१४ 
३) शासन परिपत्रक क्र.न्यायप्र-२०१९/प्र.क्र.१०६/प्रशा-५, दि. २/०१/२०२० 
शासन परिपत्रक :- 


आयुक्त (शिक्षण) यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील शिक्षण संचालक अथवा त्यांच्यापेक्षा 
कनिष्ठ दर्जाच्या अधिका-यांना त्यांनी पार पाडलेल्या शासकीय कामाबद्दल/कार्यालयीन कर्तव्य 
बजावताना त्यांनी सद्धावनेने केलेल्या कार्यालयीन कामासंदर्भात एखाद्या न्यायालयीन प्रकरणामध्ये 
नावानिशी अथवा नाव व पदनामासह पक्षकार करण्यात आले असेल, तर त्यांना विधी सहाय्य 
देण्यासंदर्भात योग्य तो उचित निर्णय घेऊन सरकारी वकील/सहायक सरकारी वकील, शासनाने 
मान्य केलेल्या सूचीमधील विशेष समुपदेशी किंवा अ-पॅनेल समुपदेश्ी, किंवा शासनाचे पॅनेल वर 
नसलेल्या मात्र, सरकारी वकीलांना देय असलेली वकीली शुल्काइतके शुल्क स्वीकारण्यास तयार 
असलेल्या खाजगी वकीलांच्या सेवा घेण्याबाबत, संबंधित सरकारी वकील / सहायक सरकारी वकील 
यांना, न्यायालयासमोर हजर होण्याच्या सूचना देण्यासाठी विलंब होऊ नये, याकरिता विभागाच्या 
वतीने आयुक्‍त (शिक्षण) यांना प्राधिकृत करण्यात आले होते. तथापि, विधि व न्याय विभागाच्या 
मार्गदर्शनानुसार सदर परिपत्रक अधिक्रमित करण्यात येत आहे. 
२. विधि व न्याय विभागाच्या वर नमूद दिनांक २०.१२.२०११ व शुध्दीपत्रक दि.१८.०७.२०१४ 
नुसार, ज्या प्रकरणांमध्ये अधिकाऱ्यांना नावानिशी प्रतिवादी करण्यात आले असेल अशा प्रकरणामध्ये 
सरकारी वकीलाचे सहाय्य उपलब्ध करुन घेण्यासाठी प्रस्ताव विभागप्रमुखांच्या मान्यतेसाठी सादर 
करण्यात यावा. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः न्यायप्र-२०१९/प्र.क्र.१०६/१९/प्रशा-५ 


३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२००७०६१४५२१५९०२१ असा आहे. हे शासन 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


SUSHIL Some 
KHODWEK 
AR 
(सुशील खोडवेकर, भा.प्र.से.) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


53fbb37bfOb6dfed 
HOOL EDUCATION AND SPORT 
DEPT, RNMENT OF 
MAHARASHTRA, cn=SUSHIL KHODWEKAR 
Date: 2020.07.27 13:53:07 +05'30° 


) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य 

) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य 

) मामंत्री, शालेय शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य 

) माराज्यमंत्री, शालेय शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य 

) प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र राज्य, प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

सर्व संचालक, शालेय शिक्षण 

सर्व foarte Bre उपसंचालक 

सर्व शिक्षणाधिकारी 

qo) अवर सचिव, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
११ शालेय शिक्षण विभागातील सर्व कार्यासने 

92)  निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


